महाराष्ट्र राज्य जवाहर बालभवन, चर्नी रोड, मुंबई 
या कार्यालयामधील कामास प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः बालभ-२०२२/प्र. क्र.२/एसडी-१ 
चौथा मजला,विस्तार इमारत, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: 22 जुले, २०२२ 

वाचा - 

१) शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः बालभ-२०२२/प्र. क्र.२/एसडी-१, 

दिनांक ३०.३.२०२२ 
२) महाराष्ट्र राज्य जवाहर बालभवन, चर्नी रोड, मुंबई अंतर्गत नियामक मंडळाच्या 
दिनांक ३०.३.२०२२ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 

शासन निर्णय- 

उपरोक्त वाचा-१ येथील दिनांक ३०.३.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य जवाहर 
बालभवन, चर्नी रोड, मुंबई या कार्यालयामधील कामास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 
शासन निर्णयात परिच्छेद ५ मधील ओळ sh. १ व २ मध्ये पुढील प्रमाणे नमूद केले आहे- 

“५. संचालक, महाराष्ट्र राज्य जवाहर बालभवन, मुंबई यांनी उपरोक्‍त कामाची निविदा प्रक्रिया 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रचलित नियमानुसार करावी” 

याऐवजी पुढील प्रमाणे वाचावे- 

“५. संचालक, महाराष्ट्र राज्य जवाहर बालभवन, मुंबई यांनी उपरोक्‍त कामाची निविदा प्रक्रिया 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मदतीने प्रचलित नियमानुसार करावी.” 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtragov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०७२२१६५४२१४७२१ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANTOSH UMESHRAO GAIKWAD 
S A N TO S H DN: तका, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1d60828c41033ab1da6d64ef17879745d578b33 
U M E S H R AO 4c05c1e8151ef933f134060bc, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=BC8833F9E213A7E4DFB9D2B071C9202EA 
52A04054E53B0C 1 BBF9ESOC90A2CF5C, cn=SANTOSH 
G A | KWA D UMESHRAO GAIKWAD 
Date: 2022.07.22 16:57:34 +05'30' 
(संतोष गायकवाड ) 
अवर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः बालभ-२०२२/प्र. क्र.२/एसडी-१ 


३. मा. मंत्री/ राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, HAS, Hay 

५. सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

६. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई 
८. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई 

१०.लेखा अधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई 
११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (मुंबई/ नागपूर) 
१२.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र (मुंबई/ नागपूर) 

१३.कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय,मुंबई 
१४.निवड नस्ती, कार्यासन एसडी 


पृष्ठ २ पैकी २ 


